पंचायत समिती, गंगाखेड (जि. परभणी) 
येथीळ अधिकारी व कर्मचारी यांचेसाठी 
निवासस्थान इमारत बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र.क्र.२३/बांध-४ 
५ वा मजला, 24 मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ००१ 
तारीख : ३० मे, २०२३ 


वाचा:- 
१. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांचे पत्र क्रमांकः जिपप/ 
ताशा-०१/ कावि/४४७/२०२०, दिनांक २४ जानेवारी, २०२०. 
२. कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद, परभणी यांचे पत्र क्रमांकः जिपप/ताझा- 
०१/ कावि/५८०६/२०२२, दिनांक १५ डिसेंबर, २०२२. 


प्रस्तावना :- 


अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी व कार्यकारी अभियंता 
(बांध), जिल्हा परिषद, परभणी यांनी उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक १ व २ येथील पत्रांन्वये 
पंचायत समिती, गंगाखेड (जि. परभणी) येथे पंचायत समितीच्या अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान 
इमारत बांधकामाचा प्रस्ताव सादर Hot आहे. पंचायत समिती, गंगाखेड (जि. परभणी) अंतर्गत 
सद्यस्थितीत अधिकारी, कर्मचारी निवासस्थाने १९६७ या वर्षामध्ये बांधण्यात आली आहेत. 
सद्यस्थितीत अनेक वर्षे दुरुस्ती न झाल्यामुळे व गळतीमुळे सदर इमारती वापरास आयोग्य व 
कमकुवत झाल्या आहेत. त्यामुळे आजमितीस सदर निवासस्थाने राहण्यास योग्य नाहीत. सदर 
प्रस्तावानुसार एकूण १४९२.०० चौ.मी. इतक्या क्षेत्रफळाची एकूण २६ निवासस्थाने, भुमापन क्रमांक 
२१७/ख मध्ये बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे पंचायत समिती गंगाखेड यांच्या मागणी व 
गरजेनुसार टाईप | प्रकारातील ८, टाईप Il प्रकारातीळ ८, टाईप ॥ प्रकारातील ८ व टाईप IV 
प्रकारातील 2 निवासस्थानांच्या बांधकामाचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


०२. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी गंगाखेड पंचायत 
समिती निवासस्थान बांधकामाकरीता उपमुख्य वास्तुझास््रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र. क्र.२३/बांध-४ 


विभाग, औरंगाबाद यांच्याकडीळ जॉब नंबर T - DAN / RES - 18, 19, 20 & 21 उपयोगात 
आणला आहे. यासाठी सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर आधारीत एकूण रू. १४२१.२२ लक्ष किंमतीचे 
अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता (बां), जिल्हा परिषद, 
परभणी, अधीक्षक अभियंता, सा. बां. मंडळ, नांदेड व मुख्य अभियंता, सा. बां. वि. नांदेड यांनी 
साक्षांकीत केलेले आहे. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी 
प्रस्तावासोबत सविस्तर अंदाजपत्रक, नमुना नकाझाची प्रत, जागेचा उतारा, टाईप प्लॅन इत्यादी 
कागदपत्रे सादर केलेली आहेत. 


०३. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी यांनी सादर केलेल्या 
प्रस्तावाच्या छाननी अंती, पंचायत समिती, गंगाखेड (जि. परभणी) येथील पंचायत समितीच्या 
अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान इमारत बांधकामाच्या टाईप । प्रकारातील ८, टाईप ॥ 
प्रकारातील ८, टाईप ॥ प्रकारातील ८ व टाईप IV प्रकारातील २ अशा एकूण २६ निवासस्थान 
बांधकामाच्या एकूण रू.१४,२१,२२,०००/- इतक्या अंदाजपत्रकीय किंमतीच्या बांधकामास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


पंचायत समिती गंगाखेड, (जि. परभणी) येथील अधिकारी व कर्मचारी निवासस्थान 
इमारत बांधकामाच्या टाईप | प्रकारातील ८, टाईप ॥ प्रकारातील ८, टाईप ॥ प्रकारातील ८ व 
टाईप IV प्रकारातील २ निवासस्थाने, अशा एकूण २६ निवासस्थानांच्या बांधकामाच्या एकूण 
१४,२१,२२,०००/- (रूपये चौदा कोटी एकविस लक्ष बावीस हजार फक्त) इतक्या अंदाजपत्रकीय 
किंमतीच्या बांधकामास पुढील अटी व शा्तींच्या अधीन राहून, या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. पंचायत समिती, गंगाखेड (जि. परभणी) येथील पंचायत समितीच्या अधिकारी व 
कर्मचारी निवासस्थान इमारत बांधकामाच्या टाईप । प्रकारातील ८, टाईप ॥ 
प्रकारातील ८, टाईप ॥ प्रकारातील ८ व टाईप IV प्रकारातील २ निवासस्थानांच्या 
इमारतींचे बांधकाम ज्या जागेवर करावयाचे आहे, ती जागा प्रथमत: जिल्हा 
परिषद/पंचायत समितीच्या स्वत:च्या नावावर करून घेणे बंधनकारक राहील. 

२. नियोजित निवासस्थान इमारतीचे बांधकाम जुनी इमारत पाडून करावयाचे असल्यास, 
बांधकाम सुरू करण्यापुर्वी संबंधित अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, प्रादेशिक विभाग 
यांच्याकडून प्रथमत: अस्तित्वातील जुन्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून घेण्यात 
यावे, त्यानुसार अस्तित्वातील इमारत वापरण्यास अयोग्य असावी. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र. क्र.२३/बांध-४ 


०२. 


. पंचायत समिती, गंगाखेड (जि. परभणी) येथील पंचायत समितीच्या अधिकारी व 


कर्मचारी निवासस्थान इमारत बांधकामाकरीता, प्रस्तावित करण्यात आलेल्या 
आराखड्यास बांधकाम सुरू करण्यापुर्वी प्रथमत: मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ/प्रादेशिक उप 
मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांची मान्यता घेणे तसेच अग्निशमन यंत्रणेची मंजूरी घेणे आवश्‍यक 
राहील. 

विहीत नमुना आराखड्यानुसार कामे हाती घेताना, स्थानिक नगररचना प्राधिकरणाची 
मंजुरी घेणे बंधनकारक राहील. 


. या कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास प्रथमत: सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून त्वरेने तांत्रिक 


मान्यता घेणे बंधनकारक राहील. 


. प्रस्तुत निवासी इमारत बांधकामामध्ये ग्रीन बिल्डींग संकल्पना अंमलात आणून, 


नैसर्गिक प्रकाहायोजना व वायुवीजन, पाण्याच्या व उर्जेच्या वापरात काटकसर, पर्जन्य 
GOP आणि जास्तीत जास्त पर्यावरणपूरक बांधकाम साहित्य व साधन- 
सामुग्रीचा वापर करणे आवड्यक राहील. 

प्रत्यक्ष बांधकाम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


. प्रस्तुतचे काम हाती घेतल्यापासून जास्तीत जास्त दोन वर्षात पूर्ण होईल, असे नियोजन 


करुन, इमारत बांधकामाचा त्रैमासिक प्रगती अहवाल वेळीच शासनास पाठविण्याची 
संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. 


. या प्रकरणी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार नसल्याने, मंजूर प्रशासकीय 


मान्यता किंमतीतच काम पूर्ण करण्याची संबंधित कार्यकारी अभियंता (बांध.), जिल्हा 
परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. या कामावर प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा अधिक खर्च झाल्यास 
तो सबंधित पंचायत समिती/जिल्हा परिषदेने सोसावा. 


पंचायत समिती, गंगाखेड (जि. परभणी) येथील निवासी इमारत बांधकामाच्या 


अंदाजपत्रकाचा सर्वसाधारण गोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे:- 


General Abstract for Construction of Government Quarters Type I, Type II, III & IV at P.S. 
Gangakhed, Dist. Parbhani 
Sr.No. Description of item Cost In Rs. 
(A) Essential Items 
1 (a) Cost of Type I 18945616.00 
(b) Cost of Type II 32065890.00 
(c) Cost of Type II 20735202.00 
(d) Cost of Type IV 15849546.00 
Sub Total (a) 87596254.00 
(b) Rain / Roof Water Harvesting 1500000.00 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र. क्र.२३/बांध-४ 


General Abstract for Construction of Government Quarters Type I, Type II, III & IV at P.S. 
Gangakhed, Dist. Parbhani 
Sr.No. Description of item Cost In Rs. 
Sub Total (b) 1500000.00 
2 Electrification 
Internal electrification 5% of (a) 43798 13.00 
External electrification 6% of (a) 1000000.00 
3 Fire Fighting Arrangements 500000.00 
Sub Total (2+3) 5879813.00 
Sub Total (A) 94976067.00 
(B) Miscellaneous Items 
(i) Compound Wall & Gate 46085 17.00 
(ii) Internal Roads 8831766.00 
(iii) Development of Ground 500000.00 
(iv) Land Scaping 500000.00 
(v) Internal Drain Works 1500000.00 
Sub Total (B) 15940283.00 
(C) Optional Items 
1 Underground Water Tank For R/W Harvesting 1000000.00 
2 Water main Storage and pump house bore well 1000000.00 
Sub Total (C) 2000000.00 
Project Cost (P) = (A) + (B) + (C) 112916350.00 
(D) Provisions 
(i) Contigencies 2% 1751925.00 
(11) GST 18 % 20324943 .00 
(iil) Labour Insurance | % 1129164.00 
(iv) Price escalation 6000000.00 
Sub Total (C) 29206032.00 
Total Cost Of Project (TPC) 142122382.00 
Says Rs. Lakhs 1421.22 
03. या कामाच्या सविस्तर अंदाजपत्रकास सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून त्वरेने तांत्रिक 


मान्यता घेण्यात येवून त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


०४. 


उपरोक्त बांधकामासाठी सक्षम प्राधिका-यांची तांत्रिक मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर अनुदान 


स्वरुपात, टप्प्या-टप्प्याने निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, तो उपलब्धतेनुसार 
अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे (805) संबधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना 
वितरीत करण्यात येईल. यावरील खर्च "२५१५ - इतर ग्रामीण विकास कार्यक्रम १०१, पंचायती 
राज ३१ सहाय्यक अनुदाने (०१) (०५) जिल्हा परिषदांच्या निवासी इमारती बांधकामासाठी जिल्हा 
परिषदांना सहाय्यक अनुदाने - (२५१५ १२५६)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


०५. प्रस्तुतचा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार, नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उप 
विभाग-पाच, अ. क्र. १ महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परि. क्र. १३४ खाली 
प्रशासनिक विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पंसई-२०२०/प्र. क्र.२३/बांध-४ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फ७%७.11१14149111.200.11 या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३०५३०१७४९४३६७२० असा 


आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 
Date: 2023.05.30 18:08:12 +05'30' 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१) मा. विधानसभा व विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई. 
अ. मु. स., ग्रा. वि. व पं रा., मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. मंत्री (ग्रा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) 

) 

) 
५) विभागीय आयुक्‍त औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
) 

) 

) 

) 


AD 


3 


(>. 


o~ 


महालेखापाल, महाराष्ट्र्‌ -१ मुंबई / महाराष्ट्र -२ नागपूर. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

९) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, परभणी. 

१०) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद, परभणी. 

११) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा परभणी. 

92) मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुबंई. 

१३) उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद. 
१४ जिल्हा लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, परभणी. 
) 
) 
) 


xn 


9 


SS 


qy) Bara, पंचायत समिती, गंगाखेड, जिल्हा परभणी. 
१६)गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, गंगाखेड, जिल्हा परभणी. 
१७) निवड नस्ती, कार्यासन बांधकाम-४, ग्राम विकास विभाग,मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


